शासन Beat :- 


महाराष्ट्र शासन 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 


संवर्गातून 


अधीक्षक अभियंता 


(स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२२३/ प्र.क्र.१५२/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२३ : रु. ६७७००- 
२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दि. ०९.०६.१९८३ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश 
नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२५ : रु. ७८८००-२०९२००) या पदावर सन 
२०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे. 
अ. । ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नावव सध्याची पदस्थापना वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | वदिनांक प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ ६९ श्री. प्रमोद मोतीराम | सार्वजनिक बांधकाम| नाशिक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
१२.०६.२०२२ | बाविस्कर (खुला) प्रादेशिक विभाग, नाशिक. प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
(Raa पदी) 
२ ७० श्री. सुरेंद्र अरविद | नगरपरिषद प्रशासन | पुणे दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
१२.०६.२०२२ | कंकरेज (खुला) संचालनालय, नाशिक पुणे. (श्री. स.म. चिखलीकर, 
अधीक्षक अभियंता यांच्या मुख्य 
अभियंता पदावरील 
पदोन्नतीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
३ ७१ श्री. विजय पुरुर्षात्तम | विशेष प्रकल्प (सा. बां) नागपूर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
१२.०६.२०२२ | अडचुले ara)  ।विभाग, यवतमाळ महामंडळ  मर्या., मुंबई 
(शि.का., नागपूर). 
(रिक्‍त पदी) 
४ ७3 श्री. विवेक मधुसूदन | राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, | नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
१२.०६.२०२२ | मिश्रा (खुला) गडचिरोली नागपूर. (श्रीमती जेस्वाल, 
अधीक्षक अभियंता यांच्या मुख्य 
अभियंता पदावरील पदोन्नतीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
4 ७५ श्री. सतिश प्रभाकर | महाराष्ट्र राज्य wd) छत्रपती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 


शासन आदेड़ा क्रमांकः पीओजी-१२२३/ प्र.क्र.१५२/ सेवा-१ 


a हयाम यायाय ाळळायायामामाायामळळयर 


१२.०६.२०२२ | श्रावगे (खुला विकास महामंडळ, मुंबई. |संभाजीनगर | महामंडळ मर्या., मुंबई (शि 
का. छत्रपती संभाजीनगर) 
(रिक्‍त पदी) 
& ७९ श्री. विलास | महाराष्ट्र ग्रामीण wed] छत्रपती सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१२.०६.२०२२ | हरिदासराव मोरे |विकास संस्था, धाराशिव. |[संभाजीनगर । लातूर. (डॉ. श्री.स.गु.शेख, 
(खुला) अधीक्षक अभियंता यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
७ ८० श्री. रत्नाकर Hard | महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते| कोकण-२ नगरपरिषद Wak 
१२.०६.२०२२ | बामणे (31.517) विकास संस्था, सिंधुदुर्ग संचालनालय, विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, 
मुंबई (Raa पदी) 
ह ८१ श्री. पृथ्वीराज | सांगळी मिरज आणि | पुणे सांगली मिरज आणि कुपवाड 
१२.०६.२०२२ | गणपती चव्हाण कुपवाड शहर शहर महानगरपालिका, 
(खुला) महानगरपालिका, सांगली. (रिक्‍त पदी) 
सांगली. 
९ ८3 श्री. आदिनाथ | मार्ग प्रकल्प विभाग,| नागपूर नागपूर महानगर प्रदेश 
१२.०६.२०२२ | जगन्नाथ भोसले ।सांगली विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
(खुला) (रिक्‍त पदी) 
१० ८५ श्री. दिनेश उत्तमराव | महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते| कोकण-२ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
१२.०६.२०२२ | महाजन (इ.मा.व.) ।विकास संस्था, ठाणे महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
(रिक्‍त पदी) 
११ ८७ श्री. प्रशांत पांडुरंग | मार्ग विकास विभाग क्र. पुणे पुणे महानगर year विकास 
१२.०६.२०२२ | पाटील (खुला) ४, अंधेरी, मुंबई : प्राधिकरण, पुणे (रिक्‍त पदी) 
१२ ८८ श्री. जनार्दन | दक्षता व गुणनियंत्रण | नागपूर सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१२.०६.२०२२ | हिम्मतराव भानुसे |मंडळ, नागपूर. नागपूर. (रिक्‍त पदी) 
(खुला) 
१३ ८९ श्री. शौळेद्र साहेबराव | सार्वजनिक बांधकाम| कोकण-२ अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
१२.०६.२०२२ | बोरसे (खुला) प्रादेशिक विभाग, मुंबई. पर्यटन विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
१४ ९४ श्री. प्रदिप एकनाथ | सार्वजनिक बांधकाम| कोकण-२ मैत्री कक्ष, उद्योग, ऊर्जा व 
१२.०६.२०२२ | दळवी (खुला) (आदिवासी) विभाग, ठाणे. कामगार विभाग, मुंबई. (Rat 
पदी) 
१५ gy श्री. सचिन | सार्वजनिक बांधकाम| कोकण-२ अधीक्षक अभियंता तथा उप 
१२.०६.२०२२ | माणिकराव चिवटे विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सचिव (श्री.यो.बा.कुलकर्णी, 
(खुला) अधीक्षक अभियंता तथा उप 
सचिव यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 
१६ ९८-अ _!श्री.श्रीकांत रघुनाथ | मुंबई महानगर प्रदेश कोकण-२ मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
१२.०६.२०२२ | बांगर (खुला) विकास प्राधिकरण, मुंबई. प्राधिकरण, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-१२२३/ प्र.क्र.१५२/ सेवा-१ 


(खुला) जि.यवतमाळ. 


हा 


१७ १०६ श्री. संजय | सार्वजनिक बांधकाम | नागपूर पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
१२.०६.२०२२ | श्रीकांतराव साहुत्रे विभाग, पांढरकवडा, महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


(शि.का. नागपूर) श्री. 
चामळवार अधीक्षक अभियंता 
यांच्या मुख्य अभियंता 
पदावरील पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 


होणाऱ्या पदी) 


२. वर नमूद कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या 
बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच Re fader स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re fda स्टॅप नं 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. मा.उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 
३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू 
न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


षु. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत झासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. या आदेझान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२२३/ प्र.क्र.१५२/ सेवा-१ 

६. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९२ मधील नियम-२३ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


७. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 
घेवून त्यांची पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


९. या आदेशान्वये अ. क्र. १, ३, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १६ व १७ वरील अधिकाऱ्यांना 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) 
नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट-दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तसेच, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) (६) 
मधील तरतूदीनुसार संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


१०. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
११. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१६२१२९६९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAY 2) 1. 


2.5.4.20=d598800bebSed37ae09d7 8fff0592 1827 123426ec3977 


'7476478ce183be 
VASA N T RAO pseudonym=CFE26382E86B5A65A 15535D568FBA76EABCA944 


INumber=6BAEF55AD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB 


KHARKE 0211111 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (नवि-१) / (नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१२२३/ प्र.क्र.१५२/ सेवा-१ 
"७. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, AS, 
८. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई, 
१०. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 
११. पोलिस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई, 
१२. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
१३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक, 
१४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
१५. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे, 
१६. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१८. मैत्री कक्ष, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई. 
१९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 
२०. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
२१. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 
२२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२३. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२५. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२६. कार्यासन अधिकारी ( का.-१३/१२/१६-ब) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२८. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
३०. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
३१. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३२. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३३. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-२ / आस्था-१ / आस्था-३ / सेवा-६ / संगणक कक्ष व रोख झाखा) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


